सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा, गट-अ व राज्य कामगार विमा 
योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट-अ 
मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील सर्व 
कार्यरत अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षापर्यंत 
वाढविण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :-१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः : सेवानि-११८/प्र.क्र.१६८/ सेवा-२ 


दि. २९.०८.२०१८ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सेवानि-१३१९/प्र.क्र. ४८/सेवा-२, 
दि. ०१.०७.२०१९ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सेवानि-१३१९/प्र.क्र. ४८/सेवा-२, 
दि. २६.११.२०१९ 


४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र. २५४/सेवा-२, 
दि. ३१.०५.२०२१ 

५) मा. मंत्रीमंडळ सचिव यांचे दि.२९.०७.२०२१ चे पृष्ठाकन (मंत्रीमंडळ बैठक दि. १४.०७.२०२१ 
विषय क्रमांक-५ कार्यवृत्त) 


शासन निर्णय :- 


राज्यात SRA साथरोग संसर्गाचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे थांबलेला नसून नजीकच्या कालावधीत 
तिसरी लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव त्यावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखाळीळ आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
वैद्यकीय अधिकारी (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) व वरिष्ठ पदावरील (वेतन 
HAHA मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० व त्यावरील ) सर्व अधिकारी तसेच राज्य कामगार 
विमा योजनेतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट-अ (वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००- 
१७७५०० ) व वरिष्ठ पदावरील सर्व कार्यरत अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय एक वर्षासाठी ६२ वर्षांपर्यंत 
वाढविण्याचा निर्णय मा. मंत्रिमंडळाची कार्योत्तर मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून शासन निर्णय दि. 
३१.०५.२०२१ अन्वये घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयास मा. मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली 
आहे. 


२. तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ व महाराष्ट्र वैद्यकीय व विमा सेवा,गट-अ मधील 
वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढीच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ Helles नियम १० मध्ये आवऱ्यकती सुधारणा 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ , दि.०९.०८.२०२१ 


Be 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९११५२३६९११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivdas Mahadeo Dhule 


e 

S h | vd a S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M h d 2.5.4.20=fd353a6a 1 af02b28757a9a542f2f807ba4 

a ग a e O 59543ed19dc809F2f150cfde4470c9, 

serialNumber=5523 190302520891 1890f5851459 
3563e9788a66733f9a7e0d 1a454083659841, 

D h U | e cn=Shivdas Mahadeo Dhule 
Date: 2021.08.09 13:21:06 +05'30' 

( शि.म. धुळे ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
६. पोळीस आयुक्‍त, पोळीस आयुक्तालय, मुंबई 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना,मुंबई 
८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटी मुंबई 
९. जिल्हाधिकारी (सवी 
१० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११ संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
१२ अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
१३ सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
१४ उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
१५ जिल्हा हल्यचिकित्सक (सर्वी 
१६ जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 
१७ पोलीस शल्यचिकित्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई 
१८महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१९ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२० अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 
२१ सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ , दि.०९.०८.२०२१ 


२३ उपसचिव, सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४ सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२६मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२७ सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२८ अपर मुख्य सचिव (१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक 

२९ प्रधान सचिव (२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक 

३० निवड नस्ती-सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


